सन २०१८-२०१९ अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - 


(209)(00)(09) घरबांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१८/(१/प्र.क्र. ०८ /पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०२ मे २०१८ 


संदर्भ : 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 


२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - अग्निम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 
३) शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१ 


४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५ 
५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 


६) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/(प्र.क्र.१५/१८)/का.२३, दि.०३ .०४.२०१८ 


शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निम, 
(७६१० ०४७२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर 
लेखानुदानातून, यादी क्रमांकः “१,२,३व ४” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रिम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१३,१०,१०,०२८/- (रुपये तेरा कोटी दहा लाख दहा हजार अठ्ठावीस 
wed) इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
१. हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५)/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक घबांअ 
२०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन व त्याच्या अधीन राहून निधी 
वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. त्याचप्रमाणे प्रमाणित अग्निमाच्या 
रकमेचे वितरण आदेशा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याने वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन 
निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करुन मगच रक्‍कम आहरीत 
करावी, व त्यानुषंगाने याबाबत कोणतेही न्यायीक प्रकरण उद्भवल्यास त्यास नियंत्रक अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८ /पाच, 


२. प्रमाणित अग्निम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी व प्रकरणपरत्वे अर्जदाराने सर्व 
बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घेतल्यावरच अग्निमास 
मंजुरी देण्यात यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापुर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण 
अग्निमाची व्याजासह वसुली होईल हे संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी पहावे. 

३. अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


४. घरबांधणी (Under construction) प्रयोजनार्थ ARMA घेतले आहे अशा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे 
बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण केळे आहे, याची खातरजमा नियंत्रक अधिकाड़ी यांनी करावी व 
तद्‌्नंतरच दुसर्‍या व तिसऱया टप्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा 
हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवर्यक त्या संपूर्ण 
कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करावी. 


५. "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे"या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा 
हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी- 
१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिळेखात 
जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, SAM अर्जदारांकडून 
त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत 
परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


६. " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक 
६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली 
आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार 
घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते योग्य 
ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून 
नोंदणी (Registration) HS असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 


७. "घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या प्रयोजनासाठी 
अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व 
शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक 
कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८ /पाच, 


ह जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत TAS तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात 
यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही समुचित 
तपशीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


९. घरबांधणी अग्रिम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा salt अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, 
२६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


१०. प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rowe प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


११. अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


१२. यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम इतर 
पात्र अर्जदारास प्रमाणित करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल 
तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


१३. संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा TU o शासनास कळविण्यात यावा. 
तद्नंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आव्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी करावी. 

१४. घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड 'घरबांधणी अग्निम -७६१०-श्ासकीय कर्मचारी इत्यादिना 
कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७9७६१०५०१५) या जमा शीर्षाखाळी आणि व्याज 
'००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय 
कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम ' या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात 
यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८ /पाच, 


१५. या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रिम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख /नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित 
केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


१६. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत 
शासनास सादर करावी. 


१७. सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( 895) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (335) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१८. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-ज्ाासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(योजनेतर/दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणीसाठी अग्निम (9६१० ०४७२) या खाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


१९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अंदाज २०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३ अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल 
२०१३ मधील अट क्र. ८ च्या अधिन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२० सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०२१५४१०१५४१२ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AKUSING ६१0५0. कण 


/, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 10b7dfcea 


Vasave Sales serereierre mn aloes 
(31. 7. वसावे ) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र -अ* व 'यादीक्र. १,२,३व ४" 


प्रत, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 
३. प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८ /पाच, 


४. प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, नागपूर 

५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई 

६. सह सचिव, (कार्यासन-८), विधि व न्याय विभाग,मंत्राळय,मुंबई, ३२ 

७. सह सचिव (प्रशा), विधि व न्याय विभा, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रमुख न्यायाधीश ,नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

९. मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 

१०. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

११. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई/पुणे 

१२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई 

१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 

१४.प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 

१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 

१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९. सरकारी वकील, अपिल शाखा , उच्च न्यायालय, मुंबई 

२०. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती/बुलडाणा/अकोला/यवतमाळ/औरंगाबाद/परभणी 
/जालना/बीड/नांदेड/उस्मानाबाद/लातूर/धुळे/जळगाव/ अहमदनगर/पुणे/सातारा/कोल्हापूर/ 
सोलापूर/ठाणे/रत्नागिरी/पालघर/नंदुरबार 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/बुलडाणा/अकोला/यवतमाळ/ औरंगाबाद/परभणी 
/जालना/बीड/नांदेड/उस्मानाबाद/लातूर/धुळे/जळगाव/अहमदनगर/पुणे/सातारा/ 
कोल्हापूर/ सोलापूर/ठाणे/रत्नागिरी/पाळघर/नंदुरबार 

२२.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२३. कार्यासन अधिकारी (कार्या-२ अ, कार्या -२३ व कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० 03२. 

२४. निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१८/(१/प्र.क्र. ०८ /का. पाच, दि. ०२ मे २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे 
रुपयात) 


अ.क्र. | 00 0०१6 मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 
२ ३ ———— = 
1००६० सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई २७९३४०५ 


सह सचिव, (का.०८) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३ 3०००२ महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायाळय,अपिळ शाखा,मुंबई ६६९११२८ 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई ४३०१००० 
4 Jooo3 aa न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई ११७५१५६२ 
मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 


= 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा 

०००१० प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अकोला ४४३५१९८ 

१३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, यवतमाळ 

र 

9 
प्रमुख जिल्हा व सत्र Sue नावड 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाचीश, उस्मानाबाद 


me) 
A 


P| 
% 
ae | 


2 [95 re Bera ses 
१९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहञा, उस्मानाबाद ३५९८९१९ 


२० 1००१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर ३४६४२९५ 
२१ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे 
र 
२३ 1००२२  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा, अहमदनगर १७००२८० 
२४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 
२५ 1००२४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा ४८२५७९८ 
२६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर 
२७ 
२८ 1००२८ ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे ३०००००० 
२९ "सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई 


३० 100३१ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी ४२४५०० 
३१ 3००८२  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पालघर १२००००० 


Page 1 


Sheet1 


32 ०००८३ RE जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार २३६५६३५ 


३३ | ३१०१००४४३२ प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
३४ | ४६०१००४४४९ प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर 


एकुण रु. तेरा कोटी दहा लाख दहा हजार अठ्ठावीस फक्त 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


A k U S | [| g N a [| ५ h | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 


Judiciary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 10b7dfcea4 


Vasave Cao आतर गी 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 2 


Sheet1 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८ /का. पाच, दि. ०२ मे २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर हप्ता/एक  शोरा 
अग्रिम | करावयाचे रकमी 
अग्रीम 
| श्री. अभय दि. घुटे लिपिक टंकलेखक| सह सचिव, विधि व न्याय विभाग जमीन खरेदी करुन पहिला हप्ता नियमानुसार 
मंत्रालय, मुंबई घरबांधणी २०००००० ४९०००० 
२ श्री. महेश सुधाकर लोने isu प्रबंधक महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई २८२२४१५ २८२२४१५ 
३ श्रीमती विद्या मधुकर चारुशीला  असोशिएट उच्च न्यायालय,मुळ शाखा,मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
४३०१००० ४३०१००० 
libel श्रीमती वैष्णवी विकास भोसले लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१८००७२८ १८००७२८ 
५ श्री. यशवंत वासूदेव राणे लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१९९५९५५ १९९५९५५ 
६ श्रीमती.स्मिता संजय सावंत लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१५००००० १५००००० 
Pe श्रीमती स्वाती Petar झाड लघुलेखक (उच्च | मुख्य Mass ayaa न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी) मुंबई २२८८७५९ २२८८७५९ 
८ श्रीमती मुकुलिका श्रीकांत जवळकर मुख्य न्यायधीश,लघुवाद न्यायाधीश, जमीन खरेदी करुन पहिला हप्ता नियमानुसार 
मुख्य न्यायाधीछा मुंबई घरबांधणी २०००००० ९००००० 
९ श्रीमती हर्षल मनोहर महाडाब्दे लिपिक टंकलेखक| मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई २०७४२७४ २०७४२७४ 
[ial o श्रीमती सविता अमोद कानिटकर "लिपिक टंकलेखक। मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई १७७५००० १७७५००० 
ea १ श्री. साईनाथ विजय गायकर लिपिक टंकलेखक सरकारी वकील उच्च न्यायलय,अपिल'गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
शाखा मुंबई २०००००० २०००००० 
१२ श्री. विनायक धोंडू बेद्रे afore प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, घराचा विस्तार एकरकमी नियमानुसार 
रत्नागिरी ४२४५०० ४२४५०० 
१३ श्री. अभिषेक सतिष पुराणिक (लघु लेखक (Pare जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी ) १२३८००० १२३८००० 
शि ४ श्री. मनोजकुमार गोविदभाई गागरे ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, घरबांधणी २राव३रा नियमानुसार 
नंदुरबार १५००००० १०५००००| हप्ता ७०%, 
१५ श्री. दिपक रामदास चौधरी कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
जळगाव १४१८००० १४१८००० 
१६ श्रीमती राजश्री प्रदीप पाटील कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
जळगाव ७२८९८७ ७२८९८७ 
aa ७ श्री. महेंद्र भगवान पाटील (लघु लेखक (ra प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी) जळगाव १६५४४१८ १६५४४१८ 
१८ श्री. नाजीम कमरुद्दीन मणेर जिल्हा न्यायाधीश | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
२८००००० २८००००० 
१९ श्री. मकरंद मधुकरराव अदवंत न्यायाधीश प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
पुणे ३०००००० ३०००००० 
२०  श्री.आंनद अरविंद उत्पात कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
सोलापूर १४९२५०० १४९२५०० 
२१ श्रीमती मुमताज रफिक पठाण वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
सोलापूर ११२३०१६ ११२३०१६ 
२२ श्री. अजय अनिल कुलकर्णी मुख्य दंडाधिकारी | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
सोलापूर लापूर 3000000 3000000 
२३ श्री. असलम अब्बास कलंगडे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
कोल्हापूर ७८५०९५ ७८५०९५ 
२४ श्रीमती मंगल विठ्ठल पोवार afore प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
कोल्हापूर १३५७३३४ १३५७३३४ 
२५ श्री. गजानन भिमराव फुके कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
जालना १६२७८२० ४८८३४६ हेप्ता 


Page 1 


Sheet1 


२६ श्री. जयंत महादेव पांचाळ दिवाणी न्यायाधीश | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
जालना 3400000 3400000 
२७ श्री. सुर्यकांत आसारामजी जाधव वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी २राव३रा नियमानुसार 
परभणी १४५२००० १०१६४००| हप्ता ७०%, 
२८ श्री. सचिन राजाराम आरबाड कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
परभणी १४४०००० ४३२००० हप्ता 
२९ श्री. विलास बाबुराव मांगुळकर |लघुलेखक (निम्न प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
श्रेणी) परभणी १०८०००० ३२४००० हप्ता 
३० श्री. संतोष गोंविदराव कडतु कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
परभणी १४४०००० ४३२००० ह्प्ता 
३१ श्री. जालींदर बबन पोकळे लघु लेखक (निम्न प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
श्रेणी ) २०००००० ६००००० ह्प्ता 
३२ श्री. श्रीनिवास दामोधर कुलकर्णी लघुलेखक (उच्च प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी) १०६६६१५ १०६६६१५ 
३३ श्रीमती सविता बालासाहेब यादव कनिष्ठ लिपिक ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१२६६६७३ १२६६६७३ 
३४ श्री. मनोज कालिदासराव कुलकर्णी 'कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
उस्मानाबाद १४२७६७४ १४२७६७४ 
३५ श्री. गणेश मुरलीधर get |लघुलेखक (निम्न प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
श्रेणी) उस्मानाबाद २०००००० ६००००० हप्ता 
३६ श्री. प्रशांत विश्वनाथ शेटे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
उस्मानाबाद १३७४१५० ४१२२४५ हप्ता 
३७ श्रीमती शक्‍ती उत्तमराव देशमुख दिवाणी न्यायाधीश । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
(वरिष्ठ Wy) oy 3000000 3000000 
3¢ श्री. महेश बब्रुवान सुर्यवंशी कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
लातूर १५४७६५० ४६४२९५ BUTT 
३९ श्री. गिरीष गजानन भालचंद्र जिल्हा न्यायाधीश | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अकोला १४९१९७७ १४९१९७७ 
शि श्री प्रभाकर सुधाकर तळोकार कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अकोला ९१६२५५ ९१६२५५ 
| १ श्री. दिपक रमेशचंद्र भोला दिवाणी न्यायाधीश | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अमरावती २६७३२२२ २६७३२२२ 
४२ श्रीमती वनिता किशोर नवले कनिष्ठ लिपिक । प्रबंधक van, उच्च न्यायालय मुंबई, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
खंडपीठ नागपूर १११०००० १११०००० 
एकूण - सहा कोटी बत्तीस लाख एकेचाळीस हजार Veal AM HET) ६३२४१६८३ 


Akusing Narshi 
Vasave 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
Judiciary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 10b7dfcead 
b15e66c8dac75aa76eaad47, cn=Akusing Narshi Vasave 


Date: 2018.05.02 15:45:58 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 2 


Sheet1 


यादी क्र.२ मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८ /का. पाच, दि. २ मे २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक शेरा 
अग्रिम अग्रीम रकमी 
| | श्री. निलेश विजय चौधरी लघु लेखक (निम्न सह सचिव विधि व न्याय विभाग, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी ) मंत्रालय मुंबई २३०३४०५ २३०३४०५ 
२ श्रीमती रश्मी ओमकांर करडे [सहायक महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई २४४८८१४. २४४८८१४ 
३ श्री. किरणआर. पिंपरे |सहायक महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई १४१९८९९ १४१९८९९ 
| श्रीमती. ज्योती प्रदिप सोनावणे "लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
१५००००० ४५०००० ह्प्ता 
५ श्री. शंशिकांत देविदास सोनावणे 'लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीडा, मुंबई घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
१५००००० ४५०००० ह्प्ता 
६ श्री. राजूम्हसू गरुड लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई [तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
९३३००० ९३३००० 
व्यि श्री. उमेश सुर्यकांत शिखरे लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई [तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
१९००००० १९००००० 
८ श्री. संदीप शांताराम पाटील लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१२२१८७९ १२२१८७९ 
९ श्रीमती सेजल कुणाल परब लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई (तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
१५००००० १५००००० 
ial o श्री. विक्रमसिंग इश्वरसिंग भंडारी [दिवाणी न्यायाधीशा। मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
(क.स्तर) कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई २६२८०८४ २६२८०८४ 
| १ श्री. विश्वास विठठल जाखेरे पर्यवेक्षक ज्येष्ठ सरकारी वकील उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
लिपिक न्यायलय,अपिल शाखा मुंबई १४९९६१३ १४९९६१३ 
१२ श्री. रमेश शिवाजी कांबळे लिपिक टंकलेखक सरकारी वकील उच्च घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
न्यायलय,अपिल शाखा मुंबई २०००००० ६००००० हप्ता 
१३ श्रीमती स्मिता पांडुरंग सावस्कर "यायाधीश प्रमुख न्यायधीश, कौटुंबिक गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,मुंबई ५०००००० ५०००००० 
ea ४ श्री. सचिन रमेश घुगे न्यायाधीश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
ठाणे ३०००००० ३०००००० 
१५ श्री. राजेंद्र शंकरराव धारपवार वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, घरबांधणी एकरकमी नियमानुसार 
पालघर १२००००० १२००००० 
१६ श्री. अनंत प्रकाशा वाघ |लघुलेखक (निम्नप्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळेतयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी) १९४०००० १९४०००० 
ea ७ श्रीमती सविता सुधाकर ठाकूर  'कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी २ हप्ता ४०%, नियमानुसार 
जळगाव ८५०००० ३४०००० 
१८ श्रीमती सुवर्णा मुकूंद बगाडे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
अहमदनगर १२५०००० ३७५००० ह्प्ता 
१९ श्रीमती ज्योती नितीन गाली कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
अहमदनगर १४२०००० ४२६०००  छहेप्ता 
२० श्री. साईनाथ अशोक येनगुल कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
अहमदनगर १४९७६०० ४४९२८० BUTT 
२१ श्री. अभिजीत अशोक सूर्यवंशी कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणेतयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
२०८८००० २०८८००० 
२२ श्रीमती परिराणी रविंद्र बोताळजी कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र sees, तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
सातारा १८००००० १८००००० 
२३ श्री. महेश आंनदराव शिलार दिवाणी न्यायाधीश । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
(कार) जाला १७८१८१५ १७८१८१५ 


Page 1 


Sheet1 


२४ श्री. महादेव बाळासाहेब कुंभार लघु लेखक (निम्न| प्रमुख जिल्हा व सत्र was, eno परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी) आत्ञारा १२४३९८३ १२४३९८३ 
२५ श्री. रमेश सुरेश कसबे कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, 'तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
सोलापूर पूर १७५०००० १७५०००० 
२६ श्री. महावीर पांडूरंग सदाफुले लघुलेखक (निम्न| प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी) सोलापूर ११५३८८२ ११५३८८२ 
२७ श्री. राहुलकुमार हब्बू राठोड afore प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
सोलापूर १८०३६६२ १८०३६६२ 
२८ श्री. रफिक मकबूल तांबोळी बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
सोलापूर पूर ९००००० २७०००० ह्प्ता 
२९ श्री. सुनिल हरी पाचवणे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद १०६०००० १०६०००० 
३० श्री. अभय दि. घुगे दिवाणी न्यायाधीश । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, 'तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
(क.स्तर) औरंगाबाद बाद ५०००००० ५०००००० 
३१ श्री. मयुर चंद्रकांत सराफ लिपिक मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद १०५७१२९ १०५७१२९ 
३२ श्री. सचिन राम Yar लिपिक मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद १०२१०७७ १०२१०७७ 
३३ श्री.भारत बाबुराव खांडे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
परभणी १२६०००० १२६०००० 
३४ श्री. रत्नाकर नागनाथ साबणे oyun प्रमुख जिल्हा व सत्र rarer, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
परभणी २०००००० ६००००० Bul 
34 श्री. विष्णू पुरभाजी बानायत बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जमीन खरेदी करुन ३०% पहिला नियमानुसार 
परभणी घरबांधणी १५२८००० ४४५४०० हप्ता 
३६ श्री. महादेव लक्ष्मणराव होळंबे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
१४००००० ४२०००० Bul 
३७ श्रीमती. वर्षा भागवत लांडगे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जमीन खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
उस्मानाबाद ३४९००० 3४९००० 
३८ श्री. प्रविण हरिश्चंद्र अपराध लघु लेखक (निम्न प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
श्रेणी ) उस्मानाबाद २०००००० ६००००० हप्ता 
३९ श्री. अशोक श्रीकृष्ण काळवाघे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
बुलडाणा ९००००० ९००००० 
ia श्री. संजय श्रीराम ल॑केश्वर कनिष्ठ लिपिक । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, घरबांधणी ३०%पहिला नियमानुसार 
बुलडाण णा ६००००० १८०००० Ball 
| | १ श्रीमती शालीनी सर्जराव भिडि लघुलेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अकोला ९७९९८२ ९७९९८२ 
४२ श्री. मिलिद पुंजाजी मेढे आदेशिका वाहक | wpe जिल्हा व सत्र eels, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अकोला १०४६९८४ १०४६९८४ 
४३ श्रीमती योगिता वंसतराव दरणे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
यवतमाळ १४२५३०५ १४२५३०५ 
शि श्री. निलेश रमेशराव तुरकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
यवतमाळ १८५०००० १८५०००० 
४५ श्री. योंगेश अरंविद कहाळे स्वीय सहायक  । प्रबंधक प्रज्ञा, उच्च न्यायालय मुंबई, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
खंडपीठ नागपूर २९८१५१७ २९८१५१७ 
एकूण - सहा कोटी एकतीस लाख बावन्न हजार सातशे दहा फक्त ६३१५२७१० 


Akusing Narshi 


Vasave 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
Judiciary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 10b7dfcea 
4b15e66c8dac75aa76eaad47, cn=Akusing Narshi Vasave 
Date: 2018.05.02 15:46:13 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 2 


Sheet1 


यादी क्र.३ अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८/का. पाच, दि. ०२ मे २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर करावयाचे| हप्ता/एक शेरा 
art अग्रीम रकमी 
Los | श्री. राजेंद्र खंडू इंगळे शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी 30 % पहिला 
अहमदनगर १५००००० ४५०००० हप्ता नियमानुसार 
5 श्रीमती प्रभावती चंद्रकांत मुंढे शिपाई |। प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ३०% पहिला 
उस्मानाबाद ७००००० २१०००० हप्ता ।नियमानुसार 
एकूण - सहा लाख साठ हजार फक्त ६६०००० 


यादी क्र.४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. Test १२१८/(१)/प्र.क्र. ०८/का. पाच, दि. ०२ मे २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक शेरा 
अग्रिम अग्रीम रकमी 
| श्री. दिपक पांडुरंग घुगे शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, IR घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
नंदुरबार १५००००० १३१५६३५ 
२ श्री. संदिप सुधाकर पाटील शिपाई नि सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, विधि घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
पहारेकरी सेवा प्राधिकरण, मुंबई १०००००० ३००००० हेप्ता 
३ श्री. गोविंद विश्वनाथराव फटालें पुस्तक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
बांधणीकर नांदेड १५००००० १५००००० 
४ श्री. दिनेश भिमरावजी चव्हाण शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, घरबांधणी २रराव३रा नियमानुसार 
अमरावती १२००००० ८४००००) हप्ता ७०%, 
एकूण - एकोणचाळीस लाख पंच्चावन्न हजार सहाशे पसत्तीस फक्त ३९५५६३५ 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


A ku ५ | al g N a rs h i DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 


Judiciary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f56110b7dfcea 


b15e66c8dac75aa76eaad47, cn=Akusing Narshi Vasave 
Vasave Date: 20180802 15462740530" 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


